महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः एएससी-१५२०/प्र.क्र.१२५/१४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: ०१ फेब्रुवारी, २०२२ 


संदर्भ - १) सामान्य प्रशासन विभाग शासन आदेश क्र.एएससी-१५२०/प्र.क्र.१२५/१४-अ, 
दिनांक ७ जून, २०२१. 
-शासन आदेशा- 
मंत्रालयीन विभागातील निम्नश्रेणी लघुलेखकांना उच्चश्रेणी लघुलेखक पदावर निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात तदर्थ 
पदोन्नती संदर्भाधिन आदेझान्वये देण्यात आलेली आहे. सदर आदेशातील खालील निम्नश्रेणी लघुलेखकांच्या 
पदोन्नतीनंतरच्या पदस्थापनेत स्तंभ क्रमांक ८ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे प्रशासकीय कारणांस्तव बदल करण्यात येत आहे:- 


अ. | श्री/ नांव मराठी/ | प्रवर्ग | सध्याचा विभाग | पदोन्नतीनंतरचा | पदोन्नतीनंतरचा 
क्र. | श्रीमती इंग्रजी विभाग आदेशा सुधारित 
दिनांक पदस्थापनेचा 
०७-०६-२०२१ विभाग 
Pa] २ ३ 1 8 | ५ & aoe ८ 
हि श्री तौ.गौ.मुजावर | इंग्रजी । इमाव | सार्वजनिक उच्च व तंत्रशिक्षण | सार्वजनिक आरोग्य 
आरोग्य विभाग विभाग विभाग 


२. पदोन्नतीबाबतच्या अन्य अटी व शर्ती संदर्भाधिन आदेशात नमूद केल्याप्रमाणे राहतील. 


३. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात आला 
असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२२०२०११६२८०७५९०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Gajanan 
Bhimrao Gurav 
(71. FF. गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
श्री. तौ.गौ.मुजावर, निम्नश्रेणी लघुलेखक (सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत) 
प्रत, 


१. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (आस्थापना), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग/सार्वजनिक आरोग्य 
विभाग/ 

२. सह सचिव / उप सचिव (आस्थापना), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग/सार्वजनिक आरोग्य विभाग, 

३. निवड नस्ती/संग्रहार्थ (कार्यासन 98-39). 


